राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत २२१५- 
२०८२ करिता अनुदान वाटप 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः क्र.राग्रापे-२०१९/प्र.क्र.३४/पापु-१० 
७ वा मजला ,गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय इमारत संकुल, 
लोकमान्य टिळक मार्ग,मार्केट जवळ ,मुंबई -४०००१ 
तारीख: ३०, मार्च २०१९ 


१) शासन निर्णय क्रमांकः पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग शासन निर्णय क्रमांकःग्रापाधो- 
१११४/प्र.क्र.५२/पापु-७ दिनांक १७ .१०.२०१४ 

२) ग्रामिण पाणी पुरवठा विभाग अंतर्गत देखभाल दुरूस्ती कक्ष जि.प ,परभणी यांचे पत्र क्रमांकः 
जा.क्र.ग्रा.पा.पु.वि.अं.दे.दु.कक्ष कावि/११८/१९ दिनांक २६.०३.२०१९ 

३) ग्रामिण पाणी पुरवठा विभाग जि.प.हिंगोली यांचे पत्र क्रमांकः जाक्र.जिपहि/ग्रापापु/अस्था- 
१/कावि/५०७/१९ दिनांक २८.०३.२०१९ 

४) ग्रामिण पाणी पुरवठा विभाग जि.प.नांदेड यांचे पत्र क्रमांकः जा.क्र.जिपना/ग्रापापुवि/ताशा 
-८४३/२०१९ दिनांक २९.०३.२०१९ 

५) ग्रामिण पाणी पुरवठा विभाग जि.प.भंडारा यांचे पत्र क्रमांकः जा.क्र./ भंजिप/ ग्रापापुवि/ 
PUA २९७/ 2098 दिनांक.५.०२.२०१९ 


प्रस्तावना- 

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम या केंद्र पुरस्कृत कार्यक्रमांतर्गत आर्थिक वर्ष २०१८-१९ मध्ये 
मागणी क्र.वाय -०२,ळेखाशिर्ष २२१५ पाणी पुरवठा व स्वच्छता, ०१ पाणी पुरवठा, १०२ ग्रामीण पाणी 
पुरवठा कार्यक्रम,(०२) जिल्हा परिषदांना योजनांतर्गत अनुदाने,(०२),(०१६) नळाव्दारे पाणी पुरवठा 
योजना - देखभाल व दुरूस्ती यासाठी अनुदाने, ३१ सहाय्यक अनुदाने (वेतनोत्तर ) (२२१५-२०८२) या 
राज्य हिळ््याच्या ळेखाशिर्षाखाली देखभाल व दुरूस्तीसाठी अनुदान मंजूर करण्याचा प्रस्ताव 
शासनाच्या विचाराधीन होता. 
शासन निर्णय:- 

आर्थिक वर्ष २०१८-१९ मध्ये ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांच्या देखभाल व दुरूस्तीकरीता 
लेखाशिर्ष २२१५-२०८२ खाली उपलब्ध असलेला रू. ३९२.१५ लक्ष (अक्षरी रुपये तीन कोटी ब्याण्णव 
लक्ष पंधरा हजार फक्त) इतके अनुदान ग्रामीण भागातील नळ पाणी पुरवठा योजनांच्या देखभाल व 


शासन निर्णय क्रमांकः राग्रापे-२०१९/प्र.क्र.३४/पापु-१० 


दुरूस्तीसाठी विवरणपत्रात नमुद जिल्हा परिषदांना खालील अटीच्या अधिन राहून निधी अर्थसंकल्प 
वितरण प्रणालीवर (8६/॥/8)मंजूर व मुक्‍त करण्यात येत आहे 


अ.संबंधित अंमलबजावणी यंत्रणांनी या अनुदानातून केलेल्या खर्चाचे स्वतंत्र लेखे ठेवावेत.या 
शासन निर्णयातील अटी व शर्तीची व NROWP या योजनेंतर्गत केंद्र शासनाने घालून दिलेल्या 
मार्गदर्शक सूचनांची संबंधित अंमलबजावणी यंत्रणाकडून पूर्तता होत आहे,याची शासनाला खात्री 
करून घेता यावी,यासाठी महालेखापाल,महाराष्ट्र -१/२/,मुंबई/नागपूर यांना तसेच या विभागातील 
प्राधिकृत केलेल्या अधिका-यांना लेखे पाहण्याचा अधिकार राहील.तसेच महालेखापाल यांना त्यांचे 
काम योग्यरितीने पार पाडता यावे म्हणून संबंधित अंमलबजावणी यंत्रणा संपूर्ण मदत व सुविधा 
पुरवतील 

आ.शासन परिपत्रक ग्रामविकास विभाग क्र.आरसीएन -१८९/सी.आर-३०२७/२८, दि.५/९/९० 
मधील सूचनेप्रमाणे सदर अनुदानाच्या खर्चाचा महाळेखालाल कार्यालयात नोंदविलेल्या खर्चाशी 
ताळमेळ घालावा व माळमेळाचे अहवाल विहित दिनांकांना संबंधित अंमलबजावणी यंत्रणांनी विभागीय 
Yad (ors शाखा ) यांना व कार्यासन पापु-१० /पापु-२० पाणी पुरवठा व स्वच्छता 
विभाग,मंत्रालय,मुंबई यांना सादर करावे. त्याच प्रमाणे उपयोगिता प्रमाणपत्र महालेखापाल 
कार्यालय,मुंबई /नागपूर व पापु-१० कार्यासनास सादर करावे 

इ. राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार देखभाल व दुरूस्ती याखाली 
हाती घेतलेल्या योजनांसाठीचा खर्च १०० % राज्य निधीतून करणे आवश्‍यक आहे.सदर रक्‍कम 
त्वरित आहरीत करण्यात यावी. 

ई .सदरील निधी संदर्भ क्र.२,संदर्भ क्र.३, संदर्भ क्र.४, संदर्भ क्र.५ मध्ये उल्लेख असलेल्या 
योजनांवर खर्ची टाकण्यात यावा,तो इतरत्र वळविण्यात येऊ नये,हि जबाबदारी संबंधित अंमलबजावणी 
यंत्रणांची राहील. 

२. यावर होणारा खर्च मागणी क्र.वाय -02, SUNY २२१५ पाणी पुरवठा व स्वच्छता ,०१ 
पाणी पुरवठा,१०२,ग्रामीण पाणी पुरवठा कार्यक्रम,(०२) जिल्हा परिषदांना योजनांतर्गत अनुदान,(०२) 
(०१६) नळाव्दारे पाणी पुरवठा योजना - देखभाल व दुरूस्ती यासाठी अनुदाने,३१ सहाय्यक अनुदाने 
(वेतनोत्तर ) (२२१५ -२०८२ ) या लेखाशिर्षाखाली खर्ची घालावा व तो सन २०१८-१९ या आर्थिक 
वर्षासाठी मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

३. सदर प्रकरणी वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दिनांक 
०२/०४/२०१८ अन्वये या विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात तसेच सदर परिपत्रकातील अटी व 
शर्तीच्या अधीन राहून मुक्‍त करण्यात येत आहे. सदर परिपत्रकामधील तसेच परिपत्रकासोबतच्या 
परिशिष्टातील अनुक्रमांक १ ते ८ व क्र. ८ मधील तपासणी सूचीतील अनुक्रमांक १ ते १० मधील अटी व 
शर्तीची पुर्तता होत असल्याचे प्रमाणित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राग्रापे-२०१९/प्र.क्र.३४/पापु-१० 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०३३०१०२७२६२५२८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Ravindra Gorakh 
Bharate 


e 
R a V | Nn [| ठे DN: o=Governmen' ॥ Of Maharashtra, 
ठप 


॥ Supply and Sanitati 


itation 
Deps nt, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
O | ठे h 2.5.4.20=96ee7461 7e9bbOcdcfad343ca5dc 
2e158423ad4dd919bcae9a0b9fc9b413b60 
b, 
serial INumber=fd232eb47eb633cb760c7bd 


2acf421b01b1da040dc96525476001 8b5f4 
h a | ठे e e33be5, cn=Ravindra Gorakh Bharate 


Date: 2019.03.30 17:44:19 +05'30' 


डॉ.रविंद्र गो.भराटे 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


महालेखापाल, महाराष्ट्र,-१ मुंबई/२-नागपुर, (लेखा परीक्षा /ळेखा व अनुज्ञेयता), 
अधिदान व लेखा अधिकारी Aas. 

मा.मंत्री (पाणी पुरवठा व स्वच्छता )यांचे खाजगी सचिव ,मंत्राळय ,मुंबई, 

सदस्य सचिव ,महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण,मुंबई, 

नियोजन विभाग (कार्यासन -१४४३)/वित्त विभाग (व्यय-३) ,मंत्रालय ,मुंबई, 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जिल्हा परिषद, सर्व. 

मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी ,जिल्हा परिषद, सर्व. 

संचालक,पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्था,नवी मुंबई,बेलापूर, 

कार्यकारी अभिंयता ,ग्रामीण पाणी पुरवठा जिल्हा परिषद, सर्व. 


Cc Av A  -5 


o~ 
«> 
शि 


0 (२ 6 © 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः राग्रापे-२०१९/प्र.क्र.३४/पापु-१० 


विवरणपत्र 


अनुक्रमांक 


जिल्हा परिषदेचे नाव 


वितरीत 


करावयाचा निधी 
(रू.लाखात) 


भंडारा 


४५.८५ 


परभणी 


१७५.०० 


नांदेड 


९०.०० 


हिंगोली 


८१.३० 


एकूण 


382.94 


Ravindra 
Gorakh 
Bharate 


Digitally signed by Ravindra Gorakh Bharate 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Water Supply and Sanitation Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=96ee74617e9bbOcdcfad343ca5dc2e 
158423ad4dd919bcae9a0b9Fc9b41 3b60b, 
serialNumber=fd232eb47eb633cb760c7bd2a 
cf421b01b1da040dc965254760018b5f4e33be 


5, cn=Ravindra Gorakh Bharate 
Date: 2019.03.30 17:44:53 +05'30' 


डॉ.रविंद्र गो.भराटे 


कार्यासन अधिकारी,महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


